अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण 
घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहामध्ये 
प्रवेशासाठीचे निकष निश्चित करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : TA] २०१२/प्र.क्र.१६८/२०१२/कार्यासन-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ नोव्हेंबर, २०२१. 


वाचा : १. अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : 
अविवि २००९/ प्र.क्र.१५/का.८, दिनांक ०२ मार्च, २०१०. 
२. अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : 
वसगृ २०११/ प्र.क्र.१३०/का.८, दिनांक २० डिसेंबर, २०११. 
३. अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : 
FHT २०१२/ प्र.क्र.१६८/का.८, दिनांक २१ जून, २०१३ 
४. अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : 
TAT] २०१२/ प्र.क्र.१६८/का.८, दिनांक ०५ सप्टेंबर, २०१४. 


शासन परिपत्रक : 


राज्यातील अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी सर्व जिल्ह्यांमध्ये वसतिगृह 
बांधण्यास दिनांक ०२.०३.२०१० च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यास अनुसरुन 
राज्यात अल्पसंख्याक समाजातील मुलींसाठी वसतिगृहे सुरु करण्यात आलेली आहेत. त्याचप्रमाणे नंतरच्या 
काळात केंद्र शासनाच्या प्रधान मंत्री जनविकास कार्यक्रमांतर्गत मुलांसाठी देखील वसतिगृहे सुरु करण्यात 
आलेली आहेत / करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. ही सर्व वसतिगृहे विद्यापीठांच्या आवारात किंवा शासकीय 
संस्थांच्या आवारात बांधण्यात आलेली आहेत / येत आहेत. वसतिगृहांच्या व्यवस्थापनाची कार्यपध्दती निश्चित 
करतांना वसतिगृहामध्ये नियुक्‍त करण्यात येणारा कर्मचारीवृंद, वसतिगृहात प्रवेशा घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची शुल्क 
आकारणी, वसतिगृहाच्या व्यवस्थापनासाठी उपलब्ध करुन द्यावयाचे अनुदान इत्यादी बाबी वेळोवेळी निश्चित 
करण्यात आलेल्या आहेत. 
२. दिनांक २१.०६.२०१३ च्या शासन निर्णयानुसार वसतिगृहातील प्रवेशाबाबत कार्यपध्दती निश्चित 
केलेली आहे. वसतिगृहातील प्रवेशासाठी निश्चित करण्यात आलेली कार्यपध्दती अधिक स्पष्ट करण्यासाठी 
खालीलप्रमाणे पात्रता व अटींचा समावेश करण्यात येत आहे : 
१) विद्यार्थी महाराष्ट्र राज्याचा अधिवासी (Domicile) असावा. 
2) लाभार्थी विद्यार्थी इयत्ता १२ वी नंतरचे उच्च शिक्षण घेणारा असावा. 
3) विद्यार्थ्यांचे महाविद्यालयातून नाव कमी केल्यास / त्याने महाविद्यालय सोडल्यास त्याला 
वसतिगृहामध्ये वास्तव्य करता येणार नाही. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः वसगृ २०१२/प्र.क्र.१६८/२०१२/कार्यासन-८ 


४) वसतिगृहात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांने पूर्णवेळ शासन मान्य अभ्यासक्रमात प्रवेश घेणे आवश्‍यक आहे. 
विद्यार्थी शिकत असलेला संबंधित अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंतच तो वसतिगृहात वास्तव्य करण्यास 
पात्र राहील. 

५) लाभार्थी विद्यार्थ्याने निवड केलेल्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमाच्या कालावधीपर्यंत वसतिगृहात वास्तव्य 
करण्यास पात्र राहील. त्यानंतर विद्यार्थी वसतिगृहात वास्तव्य करु शकणार नाही. 

६) विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतलेल्या अभ्यासक्रमाच्या शोवटच्या वर्षाच्या सर्व परीक्षा (तोंडी Wert (viva), 
प्रात्यक्षिक परीक्षा practical exam लेखी परीक्षा (written exam इत्यादी) झाल्यानतर एका 
आठवड्यात वसतिगृह सोडणे बंधनकारक राहिल. 

७) विद्यार्थी पूर्ण अनुत्तीर्ण झाल्यास व त्या अभ्यासक्रमासाठी पूर्णवेळ अधिकृत (bonafide) विद्यार्थी 
नसल्यास त्याला वसतिगृहात वास्तव्य करता येणार नाही. 

८) वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्याची वसतिगृहातील तसेच शैक्षणिक अभ्यासक्रमा दरम्यानची शैक्षणिक 
संस्थेतील वर्तणूक चांगळी असणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांने वसतिगृहात लागू असणाऱ्या 
सर्व नियमांचे पालन करणे आवश्‍यक आहे. 

उपरोक्त निकष व अटी संबंधित प्राचार्यांनी वसतिगृहात रहाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनास आणून 
द्याव्यात व त्याचे काटेकोरपणे पालन होईल याची दक्षता घ्यावी. 
३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक क्र. २०२१११०११२२४१०२०१४ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by DINESH MADHAVRAO SONAVANE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITY DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharasht 
5. 


4.20=9cabb099fd0576208F4caa3 10d2e7860201ab5363a2133e0927f(26c0f 
01 6fdf, pseudonym=1F9A10571D88646ED6CD168DADBFEDACC3DD2F35, 


SONAVAN E ialNumber=6ADB2BDBBD3BD65 1 A8ADE806B6E4AEAG6DAASS 1 2EA788889 
AF1515751ABC0181, cn=DINESH MADHAVRAO SONAVANE 
Date: 2021.11.01 15:00:16 +05'30 


(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई / नागपूर, 
) offer व लेखा अधिकारी, मुंबई 
) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) जिल्हाधिकारी (सवी 
) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी, 
) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई, 
) संचालक (प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः वसगृ २०१२/प्र.क्र.१६८/२०१२/कार्यासन-८ 


९) जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी (सवी 

१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 

११) वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-१४) (व्यय-४), मंत्रालय, मुंबई 

१२) नियोजन विभाग (कार्यासन १४७५) 

१३) रोखझाखा व कार्यासन-७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४ निवड नस्ती, कार्यासन-८. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


